RNINo . MAHBIL/2012 /72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्याधिकारी, नगरपरिषद यांजकडून 

राहुरी नगरपरिषद, राहुरी 
राहुरी नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी नियुक्ती आदेश . 


आदेश 


क्रमांक कावि -०६ / १०१ ९ / २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ अन्वये राहुरी 
नगरपरिषदेची स्थापना झालेली आहे आणि ज्याअर्थी, राहुरी नगरपरिषद क्षेत्रासाठी ब आणि क वर्ग नगरपरिषदेसाठी लागू 

असलेली प्रमाणित 
विकास नियंत्रण नियमावली, दिनांक २ नोव्हेंबर १ ९ ७ ९ पासून अंमलात आलेली होती व सुधारित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अंमलात आलेली आहे ; 


त्याअर्थी, अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ५२ ते ५५ 
मध्ये असणाऱ्या तरतुदी लागू आहेत. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ मधील कलम १८ ९ 
ते १ ९९ मध्ये असणाऱ्या अधिकारानुसार मा. मुख्याधिकारी यांनी नगरपंचायतीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण आणण्यासाठी 
त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणीसाठी खालील नमूद क्षेत्रासाठी “ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून घोषित करीत आहे. 


क्षेत्र 


पदनिर्देशित अधिकारी यांचे नाव 


पद 


१ 


२ 


३ 


राहुरी नगरपरिषद हद्दीअंतर्गत 


श्री . सुरेंद्र सावकार आंधळे 


रचना सहायक (वर्ग क ) 


पदनिर्देशित अधिकारी यांची कार्ये व कर्तव्ये . - राहुरी नगरपरिषद हद्दीमध्ये चालू असलेल्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे, होर्डिंग 
लावण्यासाठी परवानगी, फेरीवाला अनुज्ञप्ती किंवा नोंदणीपत्र इत्यादींची तपासणी करून आवश्यक परवानगी नसेल अशी प्रकरणे छाननी करून 
कार्यवाहीसाठी मा . मुख्याधिकारी यांची मंजुरी घेऊन नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी. 


नगरपरिषद हद्दीमध्ये चालू असलेल्या बांधकामांबाबत तपासणी करणे व आवश्यकतेप्रमाणे कागदपत्रांची मागणी करणे व प्राप्त 
न होणाऱ्या कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी करणे.- वेळोवेळी मुख्याधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या विवक्षित आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी नियुक्ती कर्मचारी / अधिकारी यांच्या नियुक्तीच्या कालावधीत या अधिसूचनेनुसार पदनिर्देशित अधिकारी समजण्यात येईल . अनधिकृत 
बांधकामे व त्यावर करावयाची कार्यवाही पुढीलप्रमाणे विशद केल्याप्रमाणे आहेत . 


( १ ) 


वि ( एच) ९ ३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


१. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत बांधकामविषयक तक्रारींची पाहणी करून उचित कार्यवाही करणे. 
२. अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याबरोबरच नगररचना कायद्यातील आवश्यक त्या परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे यांच्यावर कार्यवाही 

करणे. 


३. घेतलेल्या परवानगीशी सुसंगत नसलेले किंवा परवानगी देताना घातलेल्या अटींचा भंग करून केलेले काम यांच्यावर कार्यवाही करणे. 
४. मंजूर तळपृष्ठ निर्देशांकापेक्षा जादा केलेले बांधकाम ( FSI ) यांच्यावर कार्यवाही करणे. 


५. परवानगीचा कालावधीत संपल्यानंतर केलेले काम यांच्यावर कार्यवाही करणे. 


६. परवानगीच्या विरोधात जाऊन केलेले काम, जसे- जमिनीच्या वापरात विनापरवाना बदल वगैरे . 


उक्त बांधकामांना अनधिकृत बांधकाम समजण्यात यावे व त्यावर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


१. बांधकाम थांबविणे. 


२. बांधकाम पाडणे. 


३. अशा बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करणे / खटला भरणे. 
४. घरमालकांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या बांधकामामुळे लगतच्या इतर इमारतीस वायुविजन, प्रकाश इत्यादी मूलभूत 

हक्कांपासून वंचित ठेवणारी बांधकामे किंवा परिसरास हानी पोहोचविण्यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कार्यवाही करणे. 
५. कोणत्याही इमारतीच्या उभारणीचे काम अथवा बांधकाम उक्त अधिनियमांच्या किंवा उपविधीच्या तरतुदीचा भंग करीत असल्याचे 

पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे निदर्शनास आणून दिले असेल आणि जर असा पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा कारणांशिवाय कलम ५३, 
५४ , ५५ किंवा ५६ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेस कसूर करीत असेल तर त्यास दोषसिद्धीनंतर तीन महिन्यांपर्यंत 
असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा २०,००० रुपयेपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल 

अथवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद आहे . याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
६. वरील पदनिर्देशित अधिकारी यांचेमध्ये बदल झाल्यास नवीन नियुक्त कर्मचारी / अधिकारी यांना हा आदेश जसाचा तसा लागू राहील. 


डॉ . श्रीनिवास कुरे, 

मुख्याधिकारी, 
राहुरी नगरपरिषद , राहुरी. 


राहुरी, २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


गुरुवार , सप्टेंबर ३ , २०२० / भाद्र १२ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ.- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . १६६/ नवि -१६ , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -२ / नपा-२/ १४ ९ ८ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे ) नियम, २००५ नुसार मी , सूरज मांढरे, 
जिल्हाधिकारी, नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील कळवण नगरपंचायतीच्या दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजी 
झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील नमूद सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


३ 


अनुसूची 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


कळवण 


अनुराधा जितेंद्र पगार 


: 


सूरज मांढरे , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , २५ ऑगस्ट २०२० . 


Reference.- Urban Development Department , Government Resolution No. Sankirn - 2016 / P . K. 466 / 

UD - 20 , dated 21st December 2016 . 


ORDER 


No. Desk - 2 / NP - 2 / 1498 /2020.- In exercise of the powers vested to me , under Section 51 - A ( 4) of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and 
Maharashtra Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule , 2005 , I, Suraj Mandhare , Collector , Nashik 
hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice - President of 
the Nagarpanchayat , Kalwan in the Special Meeting held on 29th July 2020 . 


Schedule 


Name of the Nagarpanchayat 

1 


Name of elected Vice - President 

2 


Kalwan 


Anuradha Jitendra Pagar 


SURAJ MANDHARE , 


Collector, Nashik . 


Nashik , 25th August 2020 . 


गुरुवार , 

सप्टेंबर १७ , २०२० / भाद्र २६ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ, पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ . 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि -२०४/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ, 
पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) च्या 
तरतुदीनुसार फैजपूर नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

मी , अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील अनुसूचीमध्ये नमूद उमेदवार 
नगरपरिषद , फैजपूरमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


सौ. नयना चंद्रशेखर चौधरी 


फैजपूर 


: 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, १० सप्टेंबर २०२० . 


संदर्भ.- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . १६६/ नवि -१६ , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


मांढरे, 


क्रमांक कक्ष-२ / नपा -२ / १५४७ ( १ ) /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे) नियम, २००५ नुसार मी , सूरज 
जिल्हाधिकारी, नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर नगरपरिषदेत दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजी 
झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील नमूद सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


सिन्नर 


.. 


बाळू पांडुरंग उगले 


सूरज मांढरे, 


जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, २ सप्टेंबर २०२० . 


Reference.- Urban Development Department , Government Resolution No. Sankirn - 2016/ P. K. 466/ 

UD - 20 , dated 21st December 2016 . 


ORDER 


No. Desk - 2 / NP - 2 / 1547 ( 1 ) /2020.- In exercise of the powers vested to me , under Section 51 - A ( 4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and 
Maharashtra Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule , 2005 , I , Suraj Mandhare , Collector , Nashik 
hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice - President of 
the Municipal Council , Sinnar in the Special Meeting held on 29th July 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


५ 


Schedule 


Name of the Municipal Council 


Name of elected Vice - President 


1 


2 


Sinnar 


.. 


Balu Pandurang Ugale 


SURAJ MANDHARE , 


Collector, Nashik . 


Nashik , 2 September 2020 . 


संदर्भ.- शासन निर्णय , नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण -२०१६ / प्र. क्र . १६६ / नवि -१६, 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -२/ नपा-२ / १५४७ ( २ ) /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे ) नियम , २००५ नुसार मी , सूरज मांढरे , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा नगरपरिषदेत दिनांक ३० जुलै २०२० रोजी 
झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील नमूद सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


सटाणा 


.. 


सुनीता कोमल मोरकर 


सूरज मांढरे, 


जिल्हाधिकारी, नाशिक, 


नाशिक, २ सप्टेंबर २०२० . 


Reference.- Urban Development Department , Government Resolution No. Sankirn - 2016 / P . K. 466 / 

UD - 20 , dated 21st December 2016 . 


ORDER 


No. Desk - 2 / NP - 2 / 1547 ( 2 ) /2020.- In exercise of the powers vested to me , under Section 51 - A ( 4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and 
Maharashtra Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule , 2005 , I , Suraj Mandhare , Collector , Nashik 
hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice - President of 
the Municipal Council , Satana in the Special Meeting held on 30th July 2020 . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


Schedule 


Name of the Municipal Council 


Name of elected Vice - President 


1 


2 


Satana 


Sunita Komal Morkar 


SURAJ MANDHARE , 


Collector, Nashik . 


Nashik , 2 September 2020 . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा -२ / १५४८ ( १ ) /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
१ ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील 
नांदगाव नगरपरिषदेत दिनांक ३० जुलै २०२० रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील नमूद नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करण्यात आलेली 
आहे. 


अनुसूची 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवड झालेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


नांदगाव 


।। 


नरेंद्र बारकु 

पाटिल 


सूरज मांढरे, 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , २ सप्टेंबर २०२० . 


ORDER 


No. Desk - 2 / NP - 2 / 1548 ( 1 ) /2020.- In exercise of the powers vested to me , under sub - section ( 1 ) 
of Section 19 and 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , I , Suraj Mandhare , Collector, Nashik hereby publish the name of the following person who 
has been declared Nominated Councillor of the Nagarparishad , Nandgaon in the Special Meeting held 
on 30th July 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


७ 


Schedule 


Name of the Municipal Council 

1 


Nominated Councillor s Name 

2 


Nandgaon 


Narendra Barku Patil 


SURAJ MANDHARE , 

Collector, Nashik . 


Nashik , 2 September 2020 . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -२ / नपा -२ / १५४८ ( २ ) /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
१ ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी , नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील 
भगूर नगरपरिषदेत दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये पुढील नमूद नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करण्यात आलेली 
आहे. 


अनुसूची 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवड झालेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


भगूर 


.. 


संग्राम शिवाजीराव करंजकर 


सूरज मांढरे, 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


, 


नाशिक, २ सप्टेंबर २०२० . 


ORDER 


No. Desk - 2 / NP - 2 / 1548 ( 2 ) /2020.- In exercise of the powers vested to me , under sub - section ( 1 ) 
of Sectionê 19 and 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and IndustrialTownships 
Act , 1965 , I , Suraj Mandhare , Collector, Nashik hereby publish the name of the following person who 
has been declared Nominated Councillor of the Nagarparishad , Bhagur in the Special Meeting held on 
5th August 2020 . 


Schedule 


Name of the Municipal Council 

1 


Nominated Councillor s Name 

2 


Bhagur 


Sangram Shivajirao Karanjkar 


SURAJ MANDHARE , 

Collector, Nashik . 


Nashik , 2 September 2020 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


गुरुवार , सप्टेंबर २४ , २०२० / आश्विन २ , शके १ ९ ४२ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा/ हद्दवाढ निवडणूक / ८३७९ ( १ ) /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
९ ( २) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) तसेच फैजपूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्याने सन २०१६ च्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रसिद्ध करण्यात आलेली फैजपूर नगरपरिषदेची निश्चित करण्यात आलेली सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे जळगाव 
जिल्ह्यातील फैजपूर नगरपरिषदेसाठी वाढीव हद्दीसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत 
आहे. 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. मा. संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१/ प्र. क्र. १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारान्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०२० / प्र. क्र . ४ / का -६ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० अन्वये प्राप्त 
सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 

वर्ग 

सदस्यसख्या 


क्षेत्राचेनाव 


स्त्रियां साठी 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


सर्वसाधारण 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित नागरिकांच्या जमातीसाठीमागासवर्गप्रवर्गासाठी (रकाना७पैकी) (रकाना८पैकी) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


१ 


२ 


३ 


४ 


4५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हाजळगाव 


क 


१ 


-- 


-- 


१* 


-- 


फैजपूर 


9* 


-- 


फैजपूर नगरपरिषद 


नगरपरिषद 


टीप.-मा.राज्यनिवडणूकआयोगाकडीलपत्र,दिनांक२६ऑगस्ट२०२०च्यानिर्देशानुसारस्टार(*)दर्शविलेलेसन२०११च्यानिवडणुकीतअनुसूचितजमातीसाठीएकचपददेयअसल्यानेवसदरचीजागा अनुसूचितजमाती(स्त्री)राखीवअसल्यानेसन२०१६च्यानिवडणुकीतसदरचेपदस्त्रीराखीवठेवण्यातआलेलेनाहीवसन२०१६च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीतफैजपूरनगरपरिषदेमध्येएकूणसदस्यसंख्या१७ असूनत्यापैकीस्त्रियांना९जागाराखीवठेवण्यातआलेल्याअसल्यातरीमहाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५च्याकलम९वकलम१०मधीलतरतुदीलक्षातघेतादेयठरत असलेलीजागाअनुसूचितजमाती(महिला)साठीपुढीलसार्वत्रिकनिवडणुकीपर्यंतआरक्षितठेवण्यातयावी. 

राधाकृष्णगमे, विभागीय आयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, 
नाशिकरोड,१८सप्टेंबर२०२०. 

नाशिकविभाग,नाशिक. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


ORDER 


No.NP/HaddwadhElection/8379(1)/2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,consideringtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncilwithexpansionofboundariesandtheelected seatsasperthenumberofCouncillorsfixedforGeneralElection,2016(includingthepopulationofScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)thenumberofCouncillorstobeelectedinrespectofbelowstatedMunicipalAreasofexpandedboundaryinFaizpur Nagarparishad,districtJalgaonisfixedasmentionedinfollowingtable. 

Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomencandidates(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesand OtherBackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClasses ofCitizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.4/Ka-6,dated26thAugust2020. 


Table 


Ob 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof Municipal Council 


Women 


General 


NameofClassof SmallerSmaller Urban Urban AreasAreas 


No.of Elected Coun cillors 


ScheduledScheduled Castes Tribes 


Other 
Backward Classesof Citizens 


Scheduled Castes (outof 


Scheduled 

Tribes 


OtherBack wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


(outof 


Col.6) 


Col.7) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


District 
Jalgaon 


C 


1 


-- 


-- 


1* 


-- 


1* 


-- 


-- 


Faizpur Nagar parishad 


Faizpur Nagar parishad 


Note.-AspertheinstructionsofStateElectionCommission,dated26thAugust2020intheGeneralElectionofFaizpurNagarparishadheldintheyear 2011therewasonlyoneseatforScheduledTribesandthatwasreservedforScheduledTribesWomen.ThereforefortheGeneralElectionintheyear 2016theonlyseatreservedforScheduledTribeswasnotreservedforScheduledTribesWomenandthetotalreservedseatsofWomenwas9outof 17.However,theMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownshipsAct,1965Section9and10theproposedseatisreserved forScheduledTribesWomentillnextGeneralElection. 

RADHAKRUSHNAGAME, 

DivisionalCommissionerandRegionalDirector, NashikRoad,18thSeptember2020. 

MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


आदेश 


क्रमांकनपा/हद्दवाढनिवडणूक/८३७९(२)/२०२०.-महाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५चेकलम९(२)मधीलतरतुदींसअनुसरून,संबंधितनगरपरिषदक्षेत्रातील जनगणनेचीउपलब्धअसलेलीलोकसंख्याविचारातघेऊन(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यालोकसंख्येसह)तसेचरावेरनगरपरिषदेचीहद्दवाढझाल्यानेसन२०१६ च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीतप्रसिद्धकरण्यातआलेलीरावेरनगरपरिषदेचीनिश्चितकरण्यातआलेलीसदस्यसंख्याविचारातघेऊनपुढीलप्रमाणेजळगावजिल्ह्यातीलरावेरनगरपरिषदेसाठीवाढीवहद्दीसाठीएकूण निवडूनयेणाऱ्यासदस्यांचीसंख्यातक्त्यातनमूदकेल्याप्रमाणेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 

त्याचप्रमाणेस्त्रीसदस्यांचीसंख्या(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यासदस्यसंख्येसह)आणिअनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीवनागरिकांच्याइतरमागासवर्ग प्रवर्गासाठीआरक्षितसदस्यसंख्यानिश्चितकरण्यातयेतआहे.मा.संचालक,नगरपरिषदप्रशासनसंचालनालय,मुंबईयांचेकडीलआदेशपत्रक्रमांकनपसु/२००१/प्र.क्र.१/२००१/५,दिनांक१जानेवारी२००१ अन्वयेदिलेल्याअधिकारान्वयेआणिराज्यनिवडणूकआयोगाकडीलआदेशक्रमांकरानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.४/का-६,दिनांक२६ऑगस्ट२०२०अन्वयेप्राप्तसूचनांच्याअनुषंगानेसदरआदेशनिर्गमितकरण्यात आलेलाआहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 

वर्ग 

सदस्यसख्या 


क्षेत्राचेनाव 


स्त्रियां साठी 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


सर्वसाधारण 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित नागरिकांच्या जमातीसाठीमागासवर्गप्रवर्गासाठी (रकाना७पैकी) (रकाना८पैकी) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


१ 


२ 


३ 


४ 


4५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हाजळगाव 


क 


४ 


२ 


१* 


१ 


१* 


9* 


१* 


O 


O 


रावेर नगरपरिषद 


रावेर नगरपरिषद 


टीप.-मा.राज्यनिवडणूकआयोगाकडीलपत्र,दिनांक२६ऑगस्ट२०२०च्यानिर्देशानुसारस्टार(*)दर्शविलेले. 
(१)सन२०१६च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीतअनुसूचितजातीसाठीएकचपददेयअसल्यानेवसदरचेपदसन२०१६च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीतस्त्रीराखीवअसल्यानेआतादेयहोणारेपदहेथेट 

अनुसूचितजातीसाठीराखीवठेवण्यातयेतआहे. (२)सन२०१६च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीमध्येअनुसूचितजमातीसाठीपददेयनसल्यानेसदरनिवडणुकीतसदरचेपदस्त्रीराखीवठेवण्यातआलेलेनाही.सबब,आताअनुसूचितजमातीसाठीदेयअसलेले 

पदहेथेटअनुसूचितजमातीस्त्रीराखीवठेवण्यातयेतआहे. (३)सन२०१६च्यासार्वत्रिकनिवडणुकीतनागरिकांच्यामागासवर्गप्रवर्गासाठी५जागादेयहोत्यावत्यापैकी३जागानागरिकांच्यामागासवर्गप्रवर्गस्त्रीराखीवठेवण्यातआलेल्याअसल्यानेहद्दवाढ 

क्षेत्रामुळेदेयहोणारेपदहेथेटनागरिकांच्यामागासवर्गप्रवर्गासाठीआरक्षितठेवण्यातयेतआहे. (४)उर्वरितएकजागाहीसर्वसाधारणप्रवर्गातीलस्त्रीराखीवठेवण्यातयेतआहे. 

राधाकृष्णगमे, 
विभागीय आयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, 
नाशिकरोड,१८सप्टेंबर२०२०. 

नाशिकविभाग,नाशिक. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


ORDER 


No.NP/HaddwadhElection/8379(2)/2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,consideringtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncilwithexpansionofboundariesandtheelected seatsasperthenumberofCouncillorsfixedforGeneralElection,2016(includingthepopulationofScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)thenumberofCouncillorstobeelectedinrespectofbelowstatedMunicipalAreasofexpandedboundaryin RaverNagarparishad,districtJalgaonisfixedasmentionedinfollowingtable. 


bb 


१२ 


Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomencandidates(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesand OtherBackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClasses ofCitizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.4/Ka-6,dated26thAugust2020. 


Table 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof 
Municipal Council 


Women 


NameofClassof SmallerSmaller UrbanUrban 
AreasAreas 


No.of 
Elected Coun cillors 


ScheduledScheduled CastesTribes 


Other Backward Classesof 
Citizens 


Scheduled Castes (outof 


Scheduled 

Tribes (outof 


OtherBack-General wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


Col.6) 


Col.7) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


DistrictJalgaon 


C 


4 


2 


1* 


1 


1* 


0 


1* 


0 


1* 


Raver Nagar parishad 


Raver 
Nagar 
parishad 


Note.-AspertheinstructionsofStateElectionCommission,dated26thAugust2020. 

(1)IntheGeneralElectionofRaverNagarparishadheldintheyear2016therewasonlyoneseatforScheduledCastesandthatwasreserved 

forScheduledCastesWomen.ThereforeinthiselectiontheallotedseatisreservedforScheduledCastes. (2)IntheGeneralElection,2016therewasnoseatwasallottedforScheduledTribessonotreservedforScheduledTribesWomen.Therefore 

nowtheonlyseatreservedforScheduledTribeswasnotreservedforScheduledTribesWomendirectly. (3)IntheGeneralElection,2016therewas5seatswasallotedforOtherBackwardClassofCitizensinwhich3seatswerereservedfor 

Women.ThereforenowtheallottedseatisreservedforOtherBackwardofCitizensdirectly. (4)TheonlyoneremainingseatisreservedforGeneralWomen. 

RADHAKRUSHNAGAME, 

DivisionalCommissionerandRegionalDirector, NashikRoad,18thSeptember2020. 

MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


सोमवार, सप्टेंबर २८ , २०२० / आश्विन ६ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नपा / कार्या/ वशि -४० ९ / जा.क्र . ११२६ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे 
कलम ५१ - अ, ( ४) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा नगरपरिषदेत दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार श्रीगोंदा नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 


उमेदवाराचे नाव 


पद 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


३ 


रमेश झुंबर लाढाणे 


उपाध्यक्ष 


श्रीगोंदा नगरपरिषद 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २४ सप्टेंबर २०२० . 


ORDER 


No. Napa /Desk - 1 /WS -409 /Outward No. 1126 /2020.- In exercise of the powers vested in me , 
under Section 51 - A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965. I , Rahul Dwivedi, Collector , Ahmednagar hereby publish the name of the person who has 
been declared elected as Vice - President of the Municipal Council , Shrigonda in the Special Meeting 
conveyed on 17th September 2020 . 


Schedule 


Name of Candidate 

1 


Designation 

2 


Name of the Municipal Council 

3 


Ramesh Zumbar Ladhane 


Vice - President 


Shrigonda Municipal Council 


RAHUL DWIVEDI , 
Collector , Ahmednagar. 


Ahmednagar , 24 September 2020 . 


बुधवार, 

सप्टेंबर ३० , २०२० / आश्विन ८ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा/ कार्या-२ / ७००/ ११३ ९/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती अध्यक्षपदाची निवडणूक नियम , १ ९ ८१ व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती अध्यक्षपदाची निवडणूक सुधारणा नियम , २०० ९ मधील नियम ७ - क अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर 
करून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी नगरपरिषदेच्या दिनांक 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १ - ७ , २०२० / आश्विन ९ - १५ , शके १ ९ ४२ 


२५ सप्टेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार राहुरी नगरपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


अध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


सौ. अनिता दशरथ पोपळघट 


राहुरी नगरपरिषद 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


ORDER 


No. Napa /Desk - 2 /700 / 1139 / 2020.- In exercise of the powers vested in me , under the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats ( President Election ) Rule , 1981 and 7 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats ( President s Election ) ( Amendment ) Rule , 2009 , I , Rahul Dwivedi , Collector , 
Ahmednagar hereby publish the name of the person who has been declared elected as President of 
the Municipal Council , Rahuri in the Special Meeting conveyed on 25th September 2020 . 


Schedule 


Name of President 

1 


Name of the Municipal Council 

2 


Anita Dashrath Popalghat 


Rahuri Municipal Council 


RAHUL DWIVEDI , 
Collector , Ahmednagar. 


Ahmednagar , 29th September 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


